मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत "ग्रामीण भागातील 
सर्व मुलींना शिक्षणासाठी गाव ते शाळा या दरम्यान 
वाहतूकीच्या सुविधेसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाने उपलब्ध करुन देणे" या योजनेअंतर्गत 
अतिरिक्त बसेसच्या खरेदीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.एसटीसी-०३१५/प्र.क्र.१९६/परि-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१५. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, दि.१९.०७. २०११. 
२. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसटीसी १२-१०/प्र.क्र. ८८८/परि-१, दि.३०.०३. २०१२. 
३. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.माविका-२०१४/प्र.क्र.२३/का.१४१८, दि.२७.०३.२०१४. 
४.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक राप/यंअ/वाहन/मावियो/१०७९, दिनांक २५ मार्च, २०१५. 
प्रस्तावना :- 
नियोजन विभागाच्या दिनांक २७ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मानव विकास 
कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व मुलींना शिक्षणासाठी गाव ते शाळा या दरम्यान वाहतूकीच्या 
सुविधेसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने उपलब्ध करुन द्यावयाच्या २४४ बसेस 
खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी अनु.क्र. ४ नुसार सादर केला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 922 ASRS ०२ बसेस या प्रमाणे एकूण २४४ 
अतिरिक्‍त बसेस उपलब्ध करुन देण्यासाठी संदर्भाधिन दिनांक २७.०३.२०१४ च्या शासन 
निर्णयामध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रती बस रु. २०,००,०००/- (रु. वीस लाख 
फक्त) यानुसार २४४ गाडयांकरिता येणारा खर्च रु. ४८.८०/- (रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी ऐशी 
लाख फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. या योजनेसाठी होणारा खर्च आयुक्‍त मानव विकास, औरंगाबाद यांचे अधिनस्त मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: क्र.एसटीसी-०३१५/प्र.क्र.१९६/परि-१, दिनांक 39.03.2094. 


३. Blame निर्णय नियोजन विभागाच्या आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक अनुक्रमे ४/१४१८,दि.३१.०३.२०१५ आणि २१७३०३/व्यय-८, दि. 39.03.2094 अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३३१२०५७५५७८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash K Sabale 
Pp k h K DN: CN = Prakash K Sabale, C = IN, 
fa as 7 S = Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Deputy 


Sabale Bat 2615.04.01 14508 ose 
(प्रकाश साबळे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई 
. महालेखापाल २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण-२), महाराष्ट्र, नागपूर 
. आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
६. महाव्यवस्थापक (वाहतूक)/(यंअ), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
७. वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय-८/साऊ अर्थसंकल्प-१०), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


